महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
प्रकल्प संचालक (एस-२५) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते 
दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, 
मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ :- 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-२, 
दिनांक २२ एप्रिल, २०२२. 

area परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक २२ एप्रिळ, २०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये अतिरिक्‍त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ ते 
३१.१२.२०२१ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. या परिपत्रकान्वये अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक संवर्गाची दिनांक 
दि.०१.०१.२०२२ ते 39.92.2022 अखेरची तात्पुरती (००५७०१४) ज्येष्ठतासूची पुढील अटीच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

) सदर ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील 
पदावरील ज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन व त्यांच्या अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प 
संचालक संवर्गातील पदावरील निवड सूचीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

i) ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे अशा प्रकरणी विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठता सूचीत यथास्थिती समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २१०/२०२२/आस्था-३ 


ii) सदर ज्येष्ठता सूची तात्पुरत्या स्वरुपातील असून आरक्षणासंदर्भात मा .उच्च 
न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र .८४५२/२००४ मधील T.A. १/२०१४ आणि T.A. 
२/२०१४, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.२७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र.७२५६/२०१५ 
महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेला अंतिम निर्णय व त्याविरुध्द मा .सर्वोच्च न्यायालामध्ये अपील दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका (डायरी क्र.३३१५१/२०१७) या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सर्व विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर ज्येष्ठता सूची त्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
(प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व त्याबाबतची पोच विभागास 
विनाविलंब सादर करावी. याप्रमाणे ज्येष्ठतायादी प्राप्त झाल्यानंतर संबधित अधिकारी यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही आक्षेप असल्यास ते आक्षेप १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय 
आयुक्त यांच्या मार्फत शासनास सादर करावेत व त्याची एक जादा प्रत तात्काळ शासनास 
पाठवावी. ज्येष्ठता यादीतील सर्व संबधीत अधिकाऱ्यांना असेही सुचीत करण्यात येते की , त्यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही आक्षेप असल्यास विहित मुदतीच्या आत वर नमुद केल्याप्रमाणे सादर 
करावेत. विहीत मुदतीनंतर वा विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही , याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी . विभागीय आयुक्त यांनी असे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भातील 
अभिप्रायासह आक्षेपाची एक प्रत एक आठवड्याच्या आत शासनास सादर करावी. 

४. ज्येष्ठता सूची संदर्भात शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहेत की शासनाकडून 
निर्गमित केलेली प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच उपलब्ध करुन दिली जात नाही 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ विना विलंब उपलब्ध करुन देणे अंत्यत 
आव्यक आहे. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या विभागाअंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूची शासन 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळविण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व त्याबाबत 
तात्काळ शासनास अवगत करावे. 

५. सदर झासन परिपत्रक त्या सोबतच्या "प्रपत्र-अ" सह महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २१०/२०२२/आस्था-३ 


सांकेतांक २०२२१०२११३०१३८७९२० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ढे ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943 ab6dff272f2ec1bd1 9f802a1f6 
a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F8 
FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81 

M\ A N F C85A31BBAAFFO4C1 ADEA8A8811D74F01DA4E 
724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 


Date: 2022.10.21 16:46:31 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
3. संबंधित अधिकारी (शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येऊन ), 
४. निवड नस्ती (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्र. मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३, दिनांक २१.१०.२०२२ सोबतचे प्रपत्र- “अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते 
३१.१२.२०२२ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


अ. ।ज्येष्ठ | अधिकाऱ्याचे नाव | प्रवर्ग | जन्म दिनांक | शैक्षणिक | गट विकास | गटविकास | उपमुख्य ।अतिरिक्त मुख्य | अतिरिक्त मुख्य सेवानिवृत्तीचा दिनांक शेरा 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी 
क्रमांक संवर्गात संवर्गात अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / | तात्पुरत्या | (निवडश्रेणी) पदावरील संवर्गातील 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा मंजूरीचा पदोन्नतीचा ज्येष्ठता दिनांक 
दिनांक दिनांक/मानीव | दिनांक दिनांक 
दिनांक 
a २ ३ a 4 न Le | ८ ९ १ | क| १३ we | 
श्रीमती एस.वाय. एम.एस्सी. 
४९. | ४९. देसाई खुला १७.६.१९७२३ (केमि.), २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३०.६.२०३१ pe 
बी.एड. 
श्रीमती व्ही.जी एम.एस्सी. 
yo, | yo. |. शि इमाव | २४.११.१९७४ (फिजिक्स), | २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३०.११.२०३२ = 
बी.एड 
५१. | ५१. श्रीम.पी.पी.शिंदे खुला | १३.०५.१९७९ २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.०५.२०३७ 
एम.ए., 
५२. | ५२. प्री.आर.पी.पाटील | इमाव | ९.८.१९७० | एम.एड | २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.८.२०२८ 
(सेट) 
शत यात हतात [एम.एस.ई., 
५३. | ५३. श्रीमती एस.ए. कडू इमाव १०.१.१९७४ बी.एड २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.१.२०३२ 
५४. | ५४. श्रीमती पी.एस. इमाव । १.३.१९७२ । बी.एस्सी. | २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ २८.२.२०३० चा 
गम (केमिस्ट्री), 
पी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३ 


अ. ।ज्येष्ठ | अधिकाऱ्याचे नाव | vat | जन्म दिनांक | शैक्षणिक | गट विकास | गटविकास | उपमुख्य ।अतिरिक्त मुख्य | अतिरिक्त मुख्य सेवानिवृत्तीचा दिनांक a 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी 
क्रमांक संवर्गात संवर्गात अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / | तात्पुरत्या | (निवडश्रेणी) पदावरील संवर्गातील 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा मंजूरीचा पदोन्नतीचा ज्येष्ठता दिनांक 
दिनांक  (दिनांक/मानीव | दिनांक दिनांक 
दिनांक 


आर.एम. 
Sea खुला बी.ए. 

५५. | ५५. श्री.पी.डी. खुला | १२.१०.१९७८ हतो २५.०९.२००२ ।२५.०९.२००२ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.१०.२०३६ 
५६. | ५६ wg. Pal ७.४.१९७३ | TS | 24.08.2002 | 24.08.2002 | 24.90.2093 | ०८.०८.२०२१ | 02.02.2024 ३०.४.२०३१ 
: व .४. इंग्लिश) .०९.२०० .०९.२०० .१०.२० ०८.०८.२० ०८.०८.२० ०.४.२० 

; a अ (इंग्लिश) 

ewe विजा- एम.एस्सी. 
go. | ५७. प्री.व्ही.पी. डा ६.७.१९७६ . अग्र) २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.७.२०३४ 
GUC. | ५८. श्री.आर.व्ही.इंगळे विमाप्र ३.४.१९७५ . ।२४.०५.२००४ |।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१२३ ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३०.४.२०२३३ 


एम.एस्सी. 
(अँग्री) 


५९. | ५९. Bid caret इमाव | ६.७.१९७६ २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.७.२०३४ 
६०. | GO. श्री.आर.एम.भुयार इमाव १.६.१९७८ "| २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.५.२०३६ 
5१: | 50: श्री.एस.टी.रौंदळ इमाव १.६.१९७७ cH, २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ |} 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ 39.4.2034 


६२. | ६२. श्री.पी.एम.चौधरी । इमाव | २६.१२.१९७८ अग्री " | २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ |} २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.१२.२०३६ 


६३. | ६३. प्री.व्ही.एस.सिद ।भज-क | ८.११.१९७४ २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३०.११.२०३२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३ 


अ. । ज्येष्ठ | अधिकाऱ्याचे नाव | प्रवर्ग शका 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी 
क्रमांक संवर्गात संवर्गात अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / | तात्पुरत्या | (निवडश्रेणी) पदावरील संवर्गातील 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा मंजूरीचा पदोन्नतीचा ज्येष्ठता दिनांक 
दिनांक दिनांक/मानीव | दिनांक दिनांक 
दिनांक 
fa 2 3 ६ | 9 | a 93 
बी.ई. 
श्रीमती आर. एस. वळी 
६४. | ६४. : 98.92.9892 | ( २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.५.२०३६ 
खांडेकर क्स) 
एम.एस्सी. 
६५. | ६५ द ती ५.१.१९७६ डत), २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.१.२०३४ 
: : १: बी.एड. .०५. .०५. 40, 0d, 0d, 4. 

६६. | ६६ २ Soa २५.६.१९७६ ती, २४.०५.२००४ |।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३०.६.२०३४ 
६७. | ६७ हं १.४.१९७५ 7 २४.०५.२००४ ।२४.०५.२००४ | 24.90.2093 ८.०८.२०२१ ८.०८.२०२१ ३१.३.२०३३ 
; a 10. .O4 YOO .O4 YOO 210,20 02.02.20 02.02.20 3.20 

was gard * ए.एम.एस. । ण ! 
GC. | &C. श्री.ए.आर.पवार ४.५.१९७५ २४.०५.२००४ |।२४.०५.२००४ | २५.१०.२०१३ ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.५.२०३३ 
एम.एस्सी. 
६९. | ६९. श्री.एम.एस.घुले १४.७.१९६६ अँग्री) ०९.११.२००० | ०१.१.२००५ । 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.७.२०२४ 
(9०. | Yo, श्री.पी.एळ.जाधव १५.५.१९६५ | एम.कॉम. | ०९.११.२००० | ०१.१.२००५ | 24.90.2093 ०८.०८.२०२१ ०८.०८.२०२१ ३१.०५.२०२३ 
७१. | ७१. श्री.एस.पी.निकम २४.०७.१९६७ एम.एस.सी ।०२.०७.२००८ | ०९.७.२००८ | ०५.०७.२०१८ | ०८.०८.२०२१ | ०८.०८.२०२१ ३१.०७.२०२५ 
७२. | ७२. श्री.व्ही.एस.बोद्रे इमाव | १९.९.१९७१ | बी.इ. | २४.०५.२००४ | २४.५.२००४ | २५.१०.२०१३ | १२.०८.२०२२ | १२.०८.२०२२ ३०.९.२०२९ चा 
(इलेक्ट्रॉनि 
क्स) 


AR परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२१०/२०२२/आस्था-३ 


अ. । ज्येष्ठ | अधिकाऱ्याचे नाव | wat | जन्म दिनांक | शौक्षणिक | गट विकास 
क्र. | ता अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी 
क्रमांक संवर्गात संवर्गात अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / | तात्पुरत्या | (निवडश्रेणी) पदावरील संवर्गातील 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा मंजूरीचा पदोन्नतीचा । ज्येष्ठता दिनांक 
दिनांक  (दिनांक/मानीव | दिनांक दिनांक 


दिनांक 
१३ | we 


९ | oa | ११ | 


१२.०८.२०२२ ३१.०७.२०३० 


एम.टेक 
१०.०६.२००९ | १०.६.२००९ | ०५.०७.२०१८ | १२.०८.२०२२ 


७३. प्री.सी.वाय.पवार | खुला | ०४.०७.१९७२ air इंजि) 


७३. 


KRERKREKKEKREREREREREER 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


